कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन 
२०१८-१९ मध्ये अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी रु.८९८ 
लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०६१८/ प्र.क्र.२०२/१८/१४-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा- 

१) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अे, दि.२७ एप्रिल, २०१८. 

२) केंद्र शासनाच्या कृषी व शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१३-८७/२०१६-॥/॥&(1&>), 
दि २५ मे,२०१८. 

३) केंद्र शासनाच्या कृषी व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥/॥&1(&>), 
दि १२ जून,२०१८. 

8) कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१७/ प्र.क्र.६४/१७/१४-ओ, 
दिनांक २७ जून, २०१८ 

५) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥॥&1(&;>), 
दि. षु जुले,२०१ ८. 

६) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:बीयुडी -२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन ६ 


दिनांक ७ जुले,२०१८. 
७) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१७/ प्र.क्र.२०२/१४-ओ, 


दिनांक १८ जुले, २०१८ 


८) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१७/ प्र.क्र.२०२/१४-अ, 


दिनांक १९ जुले, २०१८ 
९) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:बीयुडी -२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन ६ 


दिनांक ७ ऑगस्ट ,२०१८. 


qo) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१७/ प्र.क्र.२०२/१४-अ, 


दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०६१८ /प्र.क्र.२०२ /१८/१४-अओ 
प्रस्तावना- 


राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप 
अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून, घटक क्र.१व २ हे नवीन तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या संयंत्राची 
प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण व चाचणीबाबत आहेत. घटक क्र. १ व २ यासाठी केंद्र हिस्स्याचे प्रमाण १००% आहे. 
उर्वरित ६ घटकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीच्या हिस्स्याचे प्रमाण ६०: ४० असे आहे. 


केंद्र शासनाने देशातील १११ आकांक्षित जिल्हयांमध्ये “Transformation of Aspirational 
Districts” हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत निवडण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील 
उस्मानाबाद, वाशिम, गडचिरोळी व नंदुरबार या चार जिल्हयामध्ये कृषी कल्याण अभियान 
राबविण्यासाठी, कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत, केंद्र हिस्सा रु.८०० लक्ष व राज्य हिस्सा 
रु. 433.33 लक्ष असा एकूण रु.१३३३.३३ लक्ष रक्कमेचा कार्यक्रम संदर्भाधीन दिनांक १२ जून, २०१८ च्या 
पत्रान्वये मंजूर केला आहे. त्यानुषंगाने सदर कार्यक्रमास संदर्भांघीन दिनांक २७ जून, २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करुन, सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिऱ्याचा रु.६०० लक्ष राज्य 
हिस्सा रु. Yoo लक्ष असा एकूण रु. १००० लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत केलेला आहे. संदर्भाधीन 
दि.१९ जुले, २०१८ च्या शासन निर्ण्याणन्वये अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्स्याचा रु.१०० लक्ष व 
समरुप राज्य हिस्सा रु.६६.६७ लक्ष व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र RATA रु. १०० लक्ष व समरुप 
राज्य हिस्सा रु.६६.६७ लक्ष असा एकूण रु.३३३.३४ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ५ जुले, २०१८ च्या पत्रान्वये राज्यामध्ये कृषी यांत्रकीकरण उप 
अभियान राबवण्यासाठी केंद्र हिस्सा रु. ३७५० लक्ष व राज्य हिस्स रु. २५०० लक्ष असा एकूण रु. ६२५० 
लक्ष एवढया रक्कमेचा कार्यक्रम मंजूर करुन केंद्र हिश्‍ड्याचा रु.३७५० लक्ष निधी वितरीत केला. केंद्र 
शासनाने, दि. १२ जून, २०१८ च्या पत्रान्वये आकांक्षित जिल्हयासाठी मंजूर केलेला रु. १३३३ लक्ष 
रक्कमेचा कार्यक्रम व दि. ५ जुले, २०१८ च्या पत्रान्वये मंजूर केलेला रु. ६२५० रक्कमेचा कार्यक्रम अशा 
एकूण रु.७५८३ लक्ष रक्कमेच्या कार्यक्रमास दि. १८ जुळे, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देऊन सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र ATA रु. २००० लक्ष व राज्य PTA रु. १३३३ 
लक्ष असा एकूण रु. ३३३३ लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र 
हिळछ्याचा रु. ३८०.८६४६ लक्ष व समरुप राज्य हिळ्याचा रु. २५३.९०३१ असा एकूण रु. ६३४.७६७७ लक्ष 
निधी संदर्भाधीन दि.१४ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाचा केंद्र VATA रु.५६५ लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा रु. ३३३ लक्ष असा एकूण रु. ८९८ लक्ष 
निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

१. या शासन निर्णयान्वये, कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाची अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
अंमलबजावणी करण्याकरीता, केंद्र हिस्स्याचा रु.५६५ लक्ष (रु.पाच कोटी पासष्ट लक्ष फक्त) व समरुप 
राज्य हिस्स्याचा रु.३३३ लक्ष (रु.तीन कोटी तेहतीस लक्ष फक्त) असा एकूण रु.८९८ लक्ष (रु.आठ कोटी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०६१८ /प्र.क्र.२०२ /१८/१४-ओ 
अठ्ठयानव लक्ष फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (805) वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला रु.८९८ लक्ष निधी खाळील लेखाशीर्षाखाली चालू वर्षी 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र केंद्र राज्य 
२ | मागणी क्रमांक:- डी-३ मागणी क्रमांक:- डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७८९-अनुसूचित जाती उपयोजना ७८९-अनुसूचित जाती उपयोजना 


(००) (१३) कृषी उन्नती योजना- कृषी | (०० (१४ कृषी उन्नती Bor कृषी 
यांत्रिकीकरण उप अभियान 'कें.पु.यो), (केंद्र | यांत्रिकीकरण उप अभियान (कें.पु.यो), (राज्य 
हिस्सा ६०%) (अनुसूचित जाती उपयोजना) हिस्सा ४०%) (अनुसूचित जाती उपयोजना) 
(2809 A ३०५) (2809 A ३१४) 

33 अर्थसहाय्य 33 अर्थसहाय्य 


३. या उप अभियानाकरीता वितरीत करण्यांत आळेला निधी वार्षिक कृति आराखडयात मंजुर 
केलेल्या बाबींवर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठीच खर्ची टाकावा तसेच ,अनुदानाची रक्‍कम त्यांच्या आधार 
संलग्न बँक खात्यावर ?5॥॥8 प्रणालीद्वारे जमा करावी. 


४. सदर कार्यक्रम राबविताना कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधी 
दि.२७ एप्रिल, २०१८ च्या उन्नत शोती समृध्द शहोतकरी अभियानाच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


५. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / प्रकियाचे / वित्तीय 
अधिकारांच्या मर्यादेत / C.V.C. तत्वानुसार /प्रचळित शासन निर्णय / नियम / परिपत्रक / तरतुदीनुसार, 
बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


६. सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, 
निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यता येत आहे :- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०६१८ /प्र.क्र.२०२ /१८/१४-ओ 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
गि . | आयुक्तालय | संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण, | सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी, 
स्तर कृषि आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. । जिल्हास्तर । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
अधिकारी. कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक 2 एप्रिळ, २०१८ मधील अटींची पुर्तता करुन सदर परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन तसेच सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Gx सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२८१६५४१९१५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. १ गा 
व 3 Shrikant ot crane arte 


pos 1032, st=I 
2.5.4.20=5d5ab‘ je. ice 
Chandrakant 223% 
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7 
ce74cffd3a95f2ac3c192e9c991f358271, 


Andge pase eae nes 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री ( कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. आयुक्त, सामाजिक न्याय, पुणे. 
८. संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
९. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
१०.विभागीय कृषि सह संचालक (सर्व) 
११.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०६१८ /प्र.क्र.२०२ /१८/१४-ओ 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
१३.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. निवड नस्ती (कार्यासन -१४-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


